उप सचिव पदावरून सह सचिव 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ ऑगस्ट, २०१८ 


आदेशा 


खालील उप सचिवांना या आदेशाच्या दिनांकापासून सह सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत 


असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 


अ. | उपसचिवांचे नावा | जाती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा विभाग/ 
क्र प्रवर्ग पद 
a २ ३ a 0... ___- | षु 
i श्री.माधव ना.काळे खुला महाव्यवस्थापक महाव्यवस्थापक 
(क.व औ.सं., (क.व औ.सं., 
म.रा. मार्ग परिवहन म.रा. मार्ग परिवहन महामंडळ 
महामंडळ मर्यादीत, मुंबई मर्यादीत, मुंबई 
(प्रतिनियुक्ती) (प्रपत्र बढती) 
श्री.ठा.बा.पावसकर इमाव संसदीय कार्य विभाग संसदीय कार्य विभाग 
श्री.म.ऊ.हरपाळकर | खुला | उप आयुक्त (पुनर्वसन) अध्यक्ष, 
विभागीय आयुक्त- जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
औरंगाबाद औरंगाबाद 
(प्रतिनियुक्ती) 
४ | श्री.अ.ए.कुलकर्णी खुला सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
५ | डा.सं.ह.भोगले खुला महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 
६  श्री.स.श्री.सुपे इमाव | अन्न, नागरी पुरवठा व । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
ग्राहक संरक्षण विभाग विभाग 
७ | श्री.स.का.जोंधळे खुला | सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(राजशिष्टाचार) 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविळे आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 


शासन आदेडा क्रमांकः ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४ 


प्रलंबित आहे. याबाबत विधि व न्याय विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार 
तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता 
यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची 
खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अज्ञा सूचना सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब ने दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिल्या आहेत. 

त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 

केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन असून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात येत आहे. तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती 
देण्यात येत आहे.- 

(अ) सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 

झालेली नाही. 

(ब) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी सह सचिव 
संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन सदर तदर्थ पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(क) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्‍क 

प्राप्त होणार नाहीत. 

३. श्री.माधव ना.काळे, उप सचिव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ४०, 
परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयातील महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं.) 
या पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. 

४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व 
क्र.३३७४/२०११ मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलोकीत करावयाच्या 


आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने आपल्या दि.०६.०८.२०१८ च्या निर्णयास आठ आठवडयांची स्थगिती दिली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४ 


सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ च्या आदेशानुसार करावयाच्या कार्यवाहीच्या अधिन 
राहून तसेच या संदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण / मा.उच्च न्यायालय अथवा मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाने काही आदेशा पारित केले तर त्यास अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८२८१२०२१८३७०७ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
D nment 


Gajanan 
Bhimrao Gurav ssi 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


eneral 
partment, 400032, st=Maharashtra, 
b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5cled41 
£0, 


a 


प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मर्यादीत, मुंबई 
६. सह / उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
. श्री.माधव ना.काळे, महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
मर्यादीत, मुंबई 
८. श्री.म.ऊ.हरपाळकर, उप आयुक्त (पुनर्वसन) विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद. 
९. निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


